वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ & करीता 
यवतमाळ जिल्ह्यातील कामांना प्रशासकीय 
मान्यता व निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४८३/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- १) शासन निर्णय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/योजना-१, दि.३०.०१.२०१८. 
२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, यवतमाळ यांचे क्र. ३२, 
दि.१२.१२.२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गात अनेक जाती, जमाती असून अद्यापही 
भटकंती करुन स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगत आहेत. लमाण, बंजारा, वंजारी, धनगर, पारधी अशा 
अनेक समूहांचे तांडे / वस्त्या असून अशा तांड्यामध्ये या जाती /जमातीचे लोक अनेक वर्षांपासून राहत असले 
तरी, अशा तांडे किंवा वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकतेकडे कळ असला 
तरी या प्रवर्गातील बहुसंख्य समाज गरीबीचे जीवन जगत आहे. तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये सध्या या 
प्रवर्गातील समाज ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे त्याच ठिकाणी या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे 
याकरीता त्यांना काही AA GAH पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने वसंतराव 
नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष वसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती 
सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, यवतमाळ यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता 
देऊन शिफारस केलेल्या कामांचा प्रस्ताव वाचा क्र. २ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने, सदर 
प्रस्तावातील कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या 
यवतमाळ जिल्ह्यातील २९ कामांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) प्रशासकीय मान्यता व सदरहू कामांना आवश्‍यक 
असणारा रु.१,९५,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्याण्णव लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास 
याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४८३/योजना-१ 


२. सदर निधी शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक- इमाव-२००३/ प्र.क्र. २०५/मावक-३, दिनांक ७ जून, २००३ मध्ये नमूद केलेल्या तसेच, शासनाने 
यासंबंधी वेळोवेळी दिळेळे आदेश / परिपत्रकाप्रमाणे सन २०२३-२४ मध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 

3. याद्वारे मंजूरी देण्यात आलेली व हाती घेण्यात येणारी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद कामे ही 
शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा आमदार/खासदार किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून 
यापूर्वी मंजूर झाळी नाहीत किंवा करण्यात आली नाहीत याची खात्री करुन हाती घेण्यात यावीत. 

8. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्याला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 

पु. सदरहू कामांकरीता संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. तसेच, कामांकरीता उपलब्ध करुन दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी 
खर्च करण्यात येत असल्याचे व काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे, तसेच मंजूर करण्यात आलेला 
निधी मंजूर कामावरच खर्च झाला आहे किंवा कसे हे संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 

द्र याद्वारे मंजूर कामांवर निधी खर्च करतांना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व 
नियमांचे तसेच विहित प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेचा भंग 
होणार नाही. तसेच, कुठल्याही शासन निर्णय / अधिकारांचा भंग होणार नाही हे संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 

0. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
यवतमाळ यांचे या कामांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण राहील व ते या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना व शासनास न चुकता सादर करतील. 


a सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहायक संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण, यवतमाळ 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, यवतमाळ यांना 
प्राधिकत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कामांबाबतचा अहवाल वेळोवेळी 
शासनास सादर करावा व याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४८३/योजना-१ 


g. यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार 
योजना, (०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षातर्गत २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


१०, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९११४५१३८७३४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


D 

S U S H A N ग S H R | RA N G BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2121bd1 1b9a537ffee960f52794a0a 12449692545 17ad08 
8cf267eaedf9b53f2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

K M B H A R serialNumber=5E8A8657AC266FF9154647CC20900A57B2BA9AD 

U 3DB088D187EB151F2E10F16C3, cn=SUSHANT SHRIRANG 

KUMBHAR 
Date: 2024.02.09 11:53:44 +05'30' 


(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा 
२. मा 


— 


. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, यवतमाळ. 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१३.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१४.महाळेखापाल महाराष्ट्र्‌ -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५.उपसंचाळलक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), अमरावती. 

१६.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, यवतमाळ. 
१७.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, यवतमाळ. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 


— —| — 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४८३/योजना-१ 


१९. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४८३/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४८३/योजना-१ 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 


परिशिष्ट अ 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता प्रशासकीय मान्यता व 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील कामांचा तपशील 


(रु. लक्षमध्ये) 
अ. | तालुका ग्रामपंचायतीचे तांडा/वस्तीचे कामाचे स्वरुप वितरीत 
क्र. नाव नाव व करावयाचा 
लोकसंख्या निधी 
1 साखरा खु. | वसंतराव नाईक | बाबुलाल चव्हाण ते दमडु राठोड ते विष्णू | १०.०० 
तांडा (५०३) राठोड यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम 
करणे. 
२ किन्ही | सेवादास तांडा | पुंडलिक राठोड ते मारोती राठोड ते| १०.०० 
(१६७) चिंतामण कवडु जाधव यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 
३ हेटी (पार्डी | सेवादास नगर | जि. प. शाळा ते अनिल राठोड विहरीपर्यंत | १०.०० 
so नस्करी) तांडा (१६७ । सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 
४ | घांटजी | आंबेझरी । सेवादास तांडा | ओमकार राठोड ते दमडू राठोड यांच्या | १०.०० 
(१९८) घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 
५ साखरा खु. | वसंतराव नाईक | सदाशिव पवार ते विनोद राठोड ते रामभाऊ | ५.०० 
तांडा (५०३) ते रामलाल यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रोड. 
& मोवाडा । सेवानगर (१४५) | STAT आडे ते मारोती राठोड ते बळीराम | ७.०० 
राठोड यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 
बांधकाम करणे. 
9 डशिरोळी | सेवालाल नगर | प्रेम जाधव ते वामन राठोड ते किशोर राठोड | १०.०० 
(१७५) ते विठ्ठल पवार ते धुकाबाई जाधव ते मोहन 
जाधव यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 
बांधकाम करणे. 
८ भांबोरा | सोमला नाईक | बाबुसिंग राठोड टेलर ते प्रेमदास चव्हाण | १०.०० 
तांडा (१८५) । यांच्या Blea पर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम 
करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४८३/योजना-१ 


अ. | तालुका ग्रामपंचायतीचे तांडा/वस्तीचे कामाचे स्वरुप वितरीत 
क्र. नाव नाव व करावयाचा 
लोकसंख्या निधी 
९ रामनगर । रामनगर तांडा | WRT जाधव ते उदेभान राठोड यांच्या | ५.०० 
घोटी (१५२) घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 
i ० प्रेम नगर । प्रेम नगर तांडा | राजु राठोड ते VAR जाधव यांच्या। ५.०० 
घांटजी घोटी (१९०) घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 
he q बोदडी | वसंतराव नाईक | सेवाभवन बांधकाम करणे. ६.०० 
तांडा (9&4) 
१२ सेवा नगर | हनुमान नगर | नारायण चव्हाण ते अनिता राठोड यांच्या | ७.०० 
जरंग (२००) घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
१३ ससाणी =| वसंतराव नाईक | सुरेश राठोड ते सेवालाल मंदिर पर्यंत सिमेंट | ५.०० 
वस्ती (१६५) | रोड बांधकाम करणे 
१४ गोविंदपुर | वसंतराव नाईक | राधन चव्हाण ते शंकर जाधव यांच्या | ७.०० 
नगर (२६०) । घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
१५ कोच्ची भोई समाज । धर्माजी पेंदोर ते राघोजी शिवरकर यांच्या | ५.०० 
वस्ती (५३) । घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे 
१६ चोपन वसंत नगर । राजू राठोड ते नरसिंग राठोड यांच्या | ६.०० 
(१५२) घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
१७ | केळापुर | वाघोली | कन्नमवार नगर | भाऊराव चव्हाण ते आईचे मंदिर पर्यंत सिमेंट | ५.०० 
(१६८) रोड बांधकाम करणे. 
१८ सेवादास नगर | विठ्ठल राठोड ते अमित चव्हाण यांच्या | ५.०० 
। (४३२) घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
दहेली तांडा Sats Senn Seah Sami 
१९ जेता नाईक | तुळशीराम चव्हाण ते धरमसिग चव्हाण | ५.०० 
नगर (२१७) । यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रोड. 
२० वसंतनगर | वसंतराव नाईक | दिपक राठोड ते मिठमल चव्हाण ते गजानन | ७.०० 
मारेगाव (६५३) राठोड यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रोड. 
२१ पवन नगर | नेताजी नगर | सुरेश राठोड ते हनुमान मंदिर पर्यंत सिमेट | ५.०० 
आर्णि दहेली तांडा (६८) । रोड बांधकाम करणे. 
२२ Rrax तांडा | सेवादास नगर | उत्तम राठोड ते जगदंबा मंदिर पर्यंत सिमेंट | ७.०० 
(१५३) रोड बांधकाम करणे. 
23 कृष्ण नगर | वसंतनगर तांडा | समाज मंदिर ते ARM चव्हाण यांच्या | १०.०० 
(१७७) घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४८३/योजना-१ 


अ. | तालुका ग्रामपंचायतीचे तांडा/वस्तीचे कामाचे स्वरुप वितरीत 
क्र. नाव नाव व करावयाचा 
लोकसंख्या निधी 
नाईक नगर | नाईक साहेब | अमोल चव्हाण ते मोतीराम जाधव यांच्या | ७.०० 
२४ हेटी तांडा (१८९) । घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
२५ अंजी नाईक | सेवादास नगर | भगवान राठोड ते सेवालाल मंदिर पर्यंत | ६.०० 
(१६८) सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
२६ आर्णि साखर तांडा | शिवनगर (१५७) | अर्जुन पवार ते जि. प. शाळेपर्यंत सिमेंट रोड | ५.०० 
बांधकाम करणे. 
२७ सुधाकर । सामकोमाता | ea राठोड ते VAT राठोड यांच्या घरापर्यंत | ५.०० 
नगर नगर (१५३) | सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
२८ सुभाष नगर | रोखसिग नाईक | राजु बाबाराव राठोड ते राजुनु राठोड यांच्या | ५.०० 
नगर (१६९) । घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
२९ माळेगाव | सेवादास नगर | करण जाधव ते राजू जाधव यांचे घरापर्यंत | ५.०० 
(१५८) सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
एकूण १९५.०० 
SUSHANT SHRIRANG ८७०५७. 
KUMBHAR se ASOD 


(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


